महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०९१८/प्र.क्र.3४१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८. 


विषय :- अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे, यांच्या ARATTAA “Digital Classroom” मधीळ संगणित्र 
प्रशिक्षण प्रयोगशाळेतील (Computer Training Laboratory) विद्युतीकरणाचे 
काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ 
२७-बी/ २८-बी/ संगणक-प्रशि-लॅब-विद्युतीकरण/ अपोमसं-बिसवि/ २५३/ 
२०१८, दिनांक २१.०८.२०१८. 
ज्ञापन.- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी अपर पोळीस महासंचालक व संचालक, 
पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या आस्थापनेवरील “Digital Classroom” 
मधीळ संगणित्र प्रशिक्षण प्रयोगशाळेतील (Computer Training Laboratory) विद्युतीकरणाचे 
काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत उपविभाग क्र.१, पुणे, 
यांनी सन २०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.८,७०,०००/- इतक्या खर्चाचे तयार 
केळे असून ते कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, पुणे, यांनी 
सांक्षाकित केले आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते, खालील तक्त्यात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, रु.८,५७,५६३/- असे सुधारित केले आहेत आणि, 
विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(याबां विथाण FAT, 
यांनी फुधारित PAA) 
(8 (2) (3 
a : Est.No.215054/2018-19.- “Providing Electrical रु.३,०४,१९९/- 
Installation in the existing storage room in the 
campus of Wireless Police, Pashan Road, Pune.”’ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०९१८/प्र.क्र.३४१/पोल-७ 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(8.97. विथाण FATS, 
यांनी फुधारित PAA) 
(Y (2) (Y 
२. Est.No.215055/2018-19.- “Providing new air रु.२,६१,२९७/- 


conditioning system due to civil renovation work 
with addition and alteration at store room in the 
campus of Wireless Police, Pashan Road, Pune.” 


3. Est.No.215056/2018-19.- “Providing computer रु.२,९२,०६७/- 
networking system due to civil renovation work 
with addition and alteration at store room in the 
campus of Wireless Police, Pashan Road, Pune.” 


एकूण रु.८ 49,48 3/- 


४. त्या अनुसार, अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोळीस बिनतारी dear, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या आस्थापनेवरील “Digital Classroom” मधील संगणित्र प्रशिक्षण 
प्रयोगशाळेतील (Computer Training Laboratory) विद्युतीकरणाचे करणाचे काम करण्यासाठी 
रु.८,५७,५६३/- (OTS आठ लक्ष WAIT हजार फाच्छो त्रेसष्ट फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी Wear, 

म.रा., पुणे, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोळीस, (00)(09) जिल्हा पोळीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५४/इमा-२, 
दिनांक १२.१०.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०१७१४५५३२८१२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 

Wa Nn | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876 
443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil 

Gopal Borse === 
Date: 2018.10.17 15:05:13 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, म.रा., पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०९१८/प्र.क्र.३४१/पोल-७ 


Wd :- 
१) कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, पुणे /सार्वजानिक 
बांधकाय विथाय FATS, यांनी फुधारळलेल्या “Abstract” ZT FATE). 
२) जिल्हा कोशागार अधिकारी, पुणे. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


५) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


